दिवाणी न्यायाधीकहा - वरिष्ठ स्तर, 
कराड,जि. सातारा या न्यायालयासाठी 
नवीन फौजदारी स्वीय प्रपंजी लेखा खाते 
उघडण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग, 
शासन निर्णय क्र.पीएळए-१०१९/७९५/प्र.क्र.१७१/का.११ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : २० ऑगस्ट, २०२१. 


वाचा - १. दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर, कराड यांचे पत्र क्र.२६६१/२०१९, 
दि. ०५/०९/२०१९. 
२. मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांचे पत्र क्र. ब(जन)-१००१/२०२०/९७१, 
दि.४/१२/२०२० व त्यासोबतचे दिवाणी न्यायाधीडा - वरिष्ठ स्तर, 
कराड यांचे पत्र क्र. १३०६/२०२०, दि.५/८/२०२०. 


प्रस्तावना - 

दिवाणी न्यायाधीश - वरिष्ठ स्तर, कराड यांनी संदर्भ क्र.१ च्या पत्रान्वये सदर 
न्यायालयाकरीता नवीन फौजदारी स्वीय प्रपंजी लेखा खाते उघडण्यास मान्यता देण्याची 
विनंती केली आहे. त्यास अनुसरून दिवाणी न्यायाधीश - वरिष्ठ स्तर, कराड, जि. सातारा 
या न्यायालयाकरीता फौजदारी स्वीय प्रपंजी लेखा खाते उघडण्यास मान्यता देण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय : 


दिवाणी न्यायाधीशा-वरिष्ठ स्तर, कराड, जि. सातारा यांचे नावे महाराष्ट्र कोषागार 
नियम, १९६८ मधील नियम क्रमांक ५१२ नुसार दिवाणी न्यायाधीहा -वरिष्ठ स्तर, कराड, 
जि. सातारा या न्यायालयाकरिता जमा रकमा व परतफेडीच्या रकमांसाठी फौजदारी स्वीय 
प्रपंजी लेखा खाते उघडण्यास खालील अटींच्या अधीन राहून मान्यता देण्यात येत आहे. 


(i) The said Personal Ledger Account shall be subject to Audit. 

(i) The Administrator should ensure proper maintenance of Account. 

(iii) The amount ordered by the Court to the concerned/opposite parties 
to be deposited as Civil /Criminal Court Deposit should only be 
deposited in this PLA and payment due may be made as per the 


order of the court. 


शासन निर्णय क्रमांकः पीएलए-१०१९/७९५/प्र.क्र.१७१/का.११ 


(iv) No revenue receipt/Revenue expenditure transactions shall be 
booked in this PLA. 

(v) Either on quarterly or monthly basis, balances in this PLA shall be 
reconciled by the court. 

(vi) All Rules in Maharashtra Treasury Rules will be applicable to this P.L.A. 
(vii) A new PD/PLA account number should be allotted. 

(vill) AG Mumbai will issue an authority to open PLA on receipt of 


Govt.orders. 


For Civil Court Deposit 
8443 - Civil Deposit 
00 - 
105 - Criminal Court Deposits 
01 - Court’s Name 


२. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र. ६३/२१/कोप्र-५, 
दि.३०/३/२०२१ अन्वये आणि प्रधान महालेखापाल-१, (लेखा व हकदारी ), महाराष्ट्र, मुंबई 
यांच्या अनौपचारिक संदर्भ No.TM/Ch.2/UOR/Law and Judiciary Department/ 
2029-22/98¢, दिनांक 9/0/2029 अन्वये दिलेल्या मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत 
आहे. 


३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२१०८२३१५२२४६३६१२ 
असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Navagire Santosh Sampatti 
c=IN, o=Government of Maharashtra, ou=Law and Judiciary 


+ DN: 
avagire Santosh == a 
2.5.4.20: b4345a2842afe7dd0cbda9e8d83579cbedaaaef30f2 
ry 15ceda096e4e407797, 
Sa aa patt | serialNumber=0cb1b0de02001 Scf6d 1f80057927 1f4816460b180 
2c2ae247dd6dd6f47462cd3, cn=Navagire Santosh Sampatti 


Date: 2021.08.23 15:30:32 +05'30' 


(सं. सं. नवगिरे) 
कार्यासन अधिकारी 


, postalCode=400032, st=Maharashi 


प्रति, 


१. मा. महाप्रबंधक मा. उच्च न्यायालय, मुंबई, 
२. प्रबंधक(निरीक्षणे),मा.उच्च न्यायालय, अपील झाखा, मुंबई. 
३. प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, जिल्हा-सातारा, 
पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः पीएळए-१०१९/७९५/प्र.क्र.१७१/का.११ 


षु. 


. दिवाणी न्यायाधीश -वरिष्ठ स्तर, कराड, जि. सातारा, 


महालेखापाल -१ /२ (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई/ 
नागपूर, 


६. जिल्हा कोषागार अधिकारी, जि. सातारा, 
७. 
९ 


उप जिल्हा कोषागार अधिकारी, कराड,जि.सातारा, 


. वित्त विभाग, मंत्रालय,व्यय-५/कोषा प्रशा-५, 
. कार्यासन अधिकारी, का.२३/२४/२५, विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई., 


१०.निवडनस्ती- कार्या-११. 


HREKEKREREREKRKEEE 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


